प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 
प्रशासकीय खर्चासाठी रु. १९,०२,५०,०००/- 
इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२४/प्र.क्र.९७/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०८ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 


१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.५२/११- अ, दि.२६.०६.२०२३ 

2. संचालक(वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.प्रपिवियो/सां.८/कार्या.खर्च/१६७३३/२०२४, 
दि.२६.०६.२०२४ 

३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२३ ते रब्बी 
२०२५-२६ पर्यंत राज्यात राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सूचनेतील मुद्दा क्र. १४. Budget 
for Administrative Expenses मधील मुद्दा क्र. १४.१ या तरतूदीनुसार योजनेंतर्गत प्रशासकीय व इतर 
अनुषंगिक खर्चासाठी एकुण मंजुर निधीपैकी ३ टक्के निधी अनुज्ञेय आहे. यानुषंगाने कृषि आयुक्‍त कार्यालयाने 
संदर्भ क्र. (२) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून योजनेच्या प्रशासकीय Gaia, कृषि आयुक्तालय 
व क्षेत्रिय स्तरावरील कार्यालयांकरीता स्टेशनरी/ प्रवास खर्च / आकस्मिक खर्च, इत्यादि कार्यालयीन 
खर्चासाठी आणि पीक कापणी प्रयोगाकरीता लागणारे तक्ते व प्रपत्रांची छपाई याकरीता एकूण रक्‍कम 
रु.१९,०२,५०,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत, कृषि आयुक्तालयाने केलेली मागणी आणि केंद्र शासनाच्या 
सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र. १४.१ या बाबीचा विचार करता, योजनेच्या प्रशासकीय खर्चांतर्गत, 
कृषि आयुक्तालय व क्षेत्रिय स्तरावरील कार्यालयांकरीता स्टेशनरी/ प्रवास खर्च / आकस्मिक खर्च, इत्यादि 
कार्यालयीन खर्चासाठी आणि पीक कापणी प्रयोगाकरीता लागणारे तक्ते व प्रपत्रांची छपाई याकरिता एकूण 
रु.१९,०२,५०,०००/- (अक्षरी एकोणवीस कोटी, दोन लक्ष, पन्नास हजार wan) इतका निधी वितरीत 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्र. डी -३ 


२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
(अनिवार्य) (अनिवार्य) 

राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य 


area निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२४/प्र.क्र.९७/११ अ, 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचना व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त 
(कृषि) यांची राहील. 


४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ “सहायक संचालक (लेखा)”, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून तसेच, विभागीय कृषि सहसंचालक स्तरावर, विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालयातील 
“लेखाधिकारी” यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर “विभागीय कृषि सहसंचालक” यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून आणि जिल्हा स्तरावर, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयातील “लेखाधिकारी” 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर “जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी” यांना “नियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. योजनेंतर्गत प्रशासकीय खर्चाकरिता (स्टेशनरी/ प्रवास खर्च / आकस्मिक खर्च, इत्यादि कार्यालयीन 
खर्चासाठी आणि पीक कापणी प्रयोगाकरीता लागणारे तक्ते व प्रपत्रांची छपाई) वितरीत निधी हा वित्त विभाग 
व इतर प्रशासकीय विभाग यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍्त(कृषि) यांची 
राहील. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२१/२०२४/व्यय१, दि.१०.०७.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०८०८१७२४०४३३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA MADHAV ae 
PATIL oe ns 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
९. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१०.उप सचिव (99-3 /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
११.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१२.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


